शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या 
पदावरील ८ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २१ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि. क्र. संकीर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग. क्र. ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.७०/१३/प्रशा-२, 
दिनांक ०८.०८.२०१३. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८ दिनांक २२.०६.२०२१ 
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२, दिनांक २५.०१.२०१९. 
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.:-पकास-२४१९/प्र. क्र.१०/प्रशा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ 
७. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचा मूळ अर्ज क्र.६९३/२०१९ 
मध्ये दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीचा अंतीम निर्णय. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व 
तत्सम या पदावर दिनांक ०१.०७.२०१३ पासून नियुक्‍ती देऊन पायाभूत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक ०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर 
पदस्थापना दिली आहे. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २९.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील ६ (१ व 
(२) मधील तरतूदी विचारात वाचा येथे नमूद अ.क्र.५ येथील दिनांक २५.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्रीमती 
सविता वाडीयार (बिरगे), श्री. प्रविण पाटील, श्रीमती पुनिता गुरव, श्री. मोहन देसले व श्री सचिन जगताप तसेच वाचा 
येथे नमूद अ.क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. fede लोखंडे व श्रीमती sean गरुड यांचा त्यांच्यावरील 
फौजदारी/लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांअंतर्गत दाखल खटल्याचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत तसेच विभागीय 
चौकशीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत परिविक्षाधीन कालावधी वाढविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 


३. श्रीमती सविता बिरगे, शिक्षणाधिकारी यांनी परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यासाठी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र.६९३/२०१९ दाखल केला. सदर मूळ अर्जामध्ये दिनांक २४.१२.२०२१ 
रोजी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने, सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिविक्षा धोरणानुसार अर्जदार यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करण्याचे आदेश दिले 
आहेत. सबब मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्या न्यायनिर्णयानुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिविक्षाधोरणानुसार उक्त नमूद 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

३. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यडास्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन 
कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत शासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतळा आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त वाचा येथे 
नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या 
नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ 
मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 
३. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अनौ.सं.क्र.१७२/का८, दिनांक २७.०६.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०९२११६५१५७९९२१ असा आहे. हा INA निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 


DEEPAK VIJAY 7 


harashtra, 


S H E LA R MAHARASHTRA QU = SCHOOL EDUCATION 


Date: 2022.09.22 15:28:49 +05'30' 


(दीपक होलार) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 


3 
tof 


“00 SC 


9 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


सर्व शिक्षण संचाळक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे सहप्रपत्र 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत शासन सेवेत । रकाना ४ मधील  । परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन 
नियुक्तीच्या आदेशाचा । प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | कालावधी 
दिनांक झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण अरजित/परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण केल्यामुळे शासन सेवा 
होण्याचा दिनांक । रजा इ. एकूण । होण्याचा दिनांक =| ज्या दिनांकापासून पुढे 
कालावधी चालु ठेवावयाची आहे 
तो दिनांक. 
१ २ ३ or a 4 द क पक्क) ८ 
१ श्री. दिपेंद्र प्रदीप शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
लोखंडे क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 
२ श्री.सचिन नागनाथ । शा.शि.व HF. शा.नि. | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
जगताप क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३ 
३ श्री. सविता तुकाराम । शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | ०१.०७.२०१३ । ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
वाडीयार क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३ 
४. श्री. देविदास पंडीत = | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
महाजन क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रशा-२ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत शासन सेवेत । रकाना ४ मधील  । परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन 
नियुक्तीच्या आदेशाचा । प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | कालावधी 
दिनांक झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण | परिविक्षाधीन समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण केल्यामुळे शासन सेवा 
होण्याचा दिनांक । रजा इ. एकूण । होण्याचा दिनांक  । ज्या दिनांकापासून पुढे 
कालावधी चालु ठेवावयाची आहे 
तो दिनांक. 
१ 2 3 (aa ५ द a इ. ८ 
gy. श्री. मोहन ठाशिकांत । शा.शि.व we. शा.नि. | 09.00.2093 | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ क ३. 
देसले क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 
६. | ait. प्रविण श्रीधर शा.शि.व spt fa. शा.नि. | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ 44 २५.०८.२०१५ २६.०८.२०१५ 
पाटील क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 
७. । श्रीमती आझ्ा बालाजी | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
गरुड क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 
८. | श्रीमती पुनिता गणपती | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
गुरव क्र.संकिर्ण-३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 
DEEPAK VIJAY oo र. 
SHELAR eer 
( दीपक शेलार ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


